अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील 
पुनर्वसित गावांतील नागरी सुविधेच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक PAH? एफएलडी-२०२३/प्र.क्र.9३/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा- 
) शासन निर्णय समक्रमांक दि. 94.03.2028 
) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे क्रमांक: क्रमांक/उपआ(पुनवी/प्र.क्र./भू.स.१/कावि- 
१३०/२०२४, दि. ०२.०७.२०२४ रोजीचे पत्र 

प्रस्तावना- 

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील पुनर्वसित गावांतील १० नागरी सुविधा कामांच्या 
एकूण रूपये २०,५९,४५,५८८/- रकमेच्या अंदाजपत्रकांना संदर्भीय क्र. १ येथे नमूद शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा 
कामांच्या कार्यान्वयन यंत्रणेत बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


Ee) 


AD 


शासन शुद्धिपत्रक - 

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील पुनर्वसित गावांतील १० नागरी सुविधा कामांच्या 
एकूण रूपये २०,५९,४५,५८८/- रकमेच्या अंदाजपत्रकांना संदर्भीय क्र. १ येथे नमूद शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतच्या संदर्भीय क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयातील 
अटी व शर्ती या सदराखालील अ. क्र. ९ मध्ये तसेच परिच्छेद क्र. २ व ३ मध्ये नमूद “कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, अमरावती” ऐवजी “कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम 
विभाग, अमरावती” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/////.॥18181951119.9०५.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०२१८१३३५०२१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 


A N AY M A R T | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
25 


-5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f2964980 
30906051d44d7, postalCode=400032, st=Maharas| 


JAGTAP iment 
(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) अमरावती विभाग, अमरावती. 
२. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, अमरावती. 


शासन शुद्धिपत्रक HAH: एफएलडी-२०२३/प्र.क्र.७३/र-१२ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

४. उप आयुक्त (पुनर्वसन), अमरावती विभाग, अमरावती. 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

७. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अमरावती. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

११.उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), अमरावती. 

१२.वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-९/व्यय-१० व अर्थसंकल्प-६, मंत्रालय,मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी ब-१/म-११/पी.ए.सी. कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती कार्यासन र-१२,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


